पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. ५७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ सप्टेंबर २०२० 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/२७/१४९०/२०२०, दि.१५/०६/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुआ(पुणे)// का-२/रेशा/१२/२६९४/२०२०, दि.२०/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत/समावेडा 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत/समावेश 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावया | दर्जोन्नती 
क्रमांक A ची एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
सुगाव पिंपरी खु. शिरसोडी | ग्रामीण | (०/००ते ४/००  । २७.८० । प्रमुख जिल्हा 
कालठण नं.२ नरुटवाडी नं.२ | मार्ग१६५ ।४.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१७४ 
गलांडवाडी नं.२ बाभुळगाव ते | इतर जिल्हा | (o/ood १६/७०० सा.क्र. 
प्र.जि.मा ८६ रस्ता ला जोडणारा | मार्ग २०७ । १६.७० कि.मी. (०/००ते 
wale इतर जिल्हा | (0/007 9/400) sr) 
मार्ग २०० | ७.१० कि.मी. 
प्रतजि.मा १२५ | (११/०० ते १८/००) 
७.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. yo /नियोजन-२ 


रा.म. क्रमांक ९ पासून शहा ते ग्रामीण  । (०/०० ते 3/00) । ३.०० सदर रस्ते 
सुगाव रस्ता, दाहा कांदलगाव मार्गरे  |३.०० कि.मी. कि.मी. ।प्र.जि.मा. ८६ 
हिंगणगाव प्र.जि.मा. ८६ मध्ये मध्ये समाविष्ट 
समाविष्ट करणेबाबत. TAT १२५ | (00/00 ते ६/००) केल्याने 

६.०० कि.मी. प्र.जि.मा. 

८६ ची लांबी 
प्र.जि.मा ८६ (00/00 ते २०/००) (२०--३--६) 
२०.०० कि.मी. २९.०० कि.मी. 
इतकी होईल. 
नामाभिधान 
रा.म.मा.क्र.०९ 
पासून शहा 
कांदलगाव 
हिंगणगाव 
रा.म.मा.क्र.०९ 
भाट निमगाव 
भांडगाव ते 
बावडा 
(रा.म.क्र.९६५ 
जी) सा.क्र. 
(o/oo a 
29/00) 


Uae हिंगणगाव westa) उजनी  । (§/00 ते ११/०० | सदर रस्ते 
चहा माळवाडी पिंपरी शिरसोडी | धरणाच्या ५.०० कि.मी. प्रजि.मा. १२५ 
इंदापूर बेडशिंगे अवसरी बॅकवॉटर मुळे मधून 
भांडगाव रस्ता. (प्र.जि.मा क्रमांक | पाण्याखाली वगळल्याने 
१२५ जुना) गेली प्र.जि.मा. 
असल्याने १२५ ची लांबी 
प्र.जि.मा. (३४.२०-१८) 
१२५ मधून १६.२० कि.मी. 
वगळले. इतकी होईल 
नामाभिधान 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. yo /नियोजन-२ 


प्रजिमा-८६ | (0/00 ते &/00) Breast 
मध्ये ६.०० कि.मी. इंदापूर 
समावेशन geri 
करुन अवसरी 
प्र.जि.मा. भांडगाव रस्ता 
१२५ मधून असे होईल. 
वगळले. WASTAT. १२५ 
सा.क्र. 
प्रजिमा-१७४ । ७.०० कि.मी. (00/oo ते 
मध्ये १६/२०) 
समावेडान 
करुन 
प्र.जि.मा. 
१२५ मधून 
वगळले. 
प्रजिमा ७५ पासुन गडदवस्ती | ग्रामीण ।(०/०० ते ६/५० ६.५० सदर रस्ता 
कौठळी रस्ता प्र.जि.मा. १२७। मार्ग ५३ ६.५० कि.मी. कि.मी. । प्र.जि.मा. १२७ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. मध्ये समाविष्ट 
केल्याने 
प्र.जि.मा. 
१२७ ची लांबी 
(१६.(७०-- 
६.५०) २३.२० 
कि.मी. इतकी 
होईल. 
नामाभिधान 
प्रजिमा ७५ 
गडदवस्ती 
कौठळी 
बळपुडी 
रा.मा.९ ते 
बरकुटे बु. 
आगोती नं.१ 
ते चांडगाव 
रस्ता असे 
होईल. सा.क्र. 
(0/०० ते 
२३/२०) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. yo /नियोजन-२ 


रा.म.मा.क्र ९ लोणी चांडगाव ला | ग्रामीण (०/०० ते ७/००) । ७.०० सदर रस्ता 
जोडणारा रस्ता प्र.जि.मा ६५ «| APTS ७.०० कि.मी. कि.मी. ।प्र.जि.मा. ६५ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. मध्ये समाविष्ट 
केल्याने 
प्र.जि.मा. 

६५ ची लांबी 
(४०.६०-- 
७.००) ४७.६० 
कि.मी. इतकी 
होईल. 
नामाभिधान 
बारामती 
जळोची 
कन्हेरी 
लाकडी 
कळस लोणी 
देवकर मार्ग 
(रा.म.क्र.६५ 
पर्यंत) लोणी 
चांडगाव रस्ता 
प्रतजि.मा ६५.. 
असे होईल. 
सा.क्र. (०/०० 
ते ४७/६०) 


सराफवाडी रेडणी प्र.जि.मा.१२१ | ग्रामीण (०/००ते १०/००) | १८.०० | प्रमुख जिल्हा 
बोराटवाडी जिल्हा हद्द पर्यंत मार्ग ७३ १०.०० कि.मी. । कि.मी. । मार्ग-१७५ 
रस्ता. इतर जिल्हा । (०/००ते ६/००) 
मार्ग २११ ६.०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/००ते 2/00) 
मार्ग ७३ २.०० कि.मी 


६२.३ 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 

मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.०० कि.मी. ने घट होवून (उजणी धरणाच्या बॅकवॉटर मुळे 
पाण्याखाली गेली असल्याने) व ६२.३ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३९५.६००-५--६२.३) 
म्हणजेच ४४५२.९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत २९.८ कि.मी. ने घट होवून 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. yo /नियोजन-२ 


एकूण लांबी (२१६८.६६-२९.८) म्हणजेच २१३८.८६ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३२.५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१००४२.४६-३२.५) म्हणजेच १०००९.९६ कि. 
मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०३१५३४३९८७१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
epartment, '=Maharashtra, 
क d 5.4.20=: a elle: db 1d526143e814db5f8c50 
5422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
V | n a ya kra (0 p a t | | Date: 2020.09.03 15:36:42 4-05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


